RNINo.MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , 


अंक ४१ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट १३ , २०२१ / श्रावण २२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ५२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा ) बृहन्मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


प्रकरण क्रमांक सी / युएलसी / डे- XV / ६ ( १ ) /SR/XIV-१५२.- ज्याअर्थी , श्री . हसन बाबामिया बांगी यांनी ते धारण करीत 
असलेल्या मौजे- बोरीवली , ता . बोरीवली येथील स.क्र . ५०/४ ( न.भू.क्र . ३२० ) मधील क्षेत्राबाबत नाजकधा कलम ६ ( १ ) खालील 
विवरणपत्र दिनांक १६ ऑगस्ट १ ९ ७६ रोजी दाखल केले होते . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाने नाजकधा कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश 
( संदर्भक्र .२ ) दिनांक ३० मार्च १ ९९ ० रोजीपारित केले असूनत्यानुसारएकूण २३८६.४० चौ.मी.क्षेत्रापैकी १८८६.४० चौ.मी.क्षेत्र अतिरिक्त 
घोषित करण्यात आले आहे . तद्नंतर सदर अतिरिक्त घोषित क्षेत्राबाबत नाजकधा कलम १० ( १ ) ( संदर्भ क्र .३ ) व १० ( ३ ) ( संदर्भ क्र .४ ) 
च्या अधिसूचना अनुक्रमे दिनांक २० एप्रिल २००० व दिनांक १५ जून २००५ रोजी पारित करण्यात आल्या असून सदर अधिसूचना अनुक्रमे 
दिनांक २८ डिसेंबर २००० व दिनांक २५ ऑगस्ट २००५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत . तद्नंतर 
नाजकधा कलम १० ( ५ ) ( संदर्भ क्र .५ ) खालील नोटीस दिनांक १६ नोव्हेंबर २००५ रोजी बजाविण्यात आली आहे व सदर जमिनीचा 
ताबा नगर भूमापन अधिकारी , बोरीवली यांचेमार्फत दिनांक २८ डिसेंबर २००५ रोजी घेण्यात आलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या कार्यालयातील नस्ती क्र . एसआर- IV / २०३,२०४ चे अवलोकन करता नाजकधा कलम २१ खालील 
सुटीचे आदेश ( संदर्भ क्र .१ ) दिनांक ७ जुलै १ ९ ७ ९ अन्वये १ ) श्री . रतिलाल गोकुळदास ठक्कर , २ ) श्री . हसन बाबामिया बांगी व 
३ ) श्री . चिंतामण शिवराम पाटील धारण करीत असलेल्या मौजे- बोरीवली , ता . बोरीवली येथील स.क्र . ५०/२ , ५०/४ व ५०/५ मधील 
एकूण ६६८८.२० चौ.मी. क्षेत्रापैकी ५८३७.७१ चौ.मी. क्षेत्रास सूट देण्यात आलेली आहे . श्री . हसन बाबामिया बांगी यांनी नाजकधा कलम 
६ ( १ ) खालील विवरणपत्रात नाजकधा कलम २१ खाली सुटीसाठी अर्ज केल्याचे नमूद केलेले असताना व सदर मौजे- बोरीवली , 
ता . बोरीवली येथील स.क्र . ५०/४ न.भू.क्र . ३२० मधील क्षेत्रास नाजकधा कलम २१ खाली दिनांक ७ जुलै १ ९ ७ ९ रोजी सूट दिलेली 
असताना नाजकधा कलम १० खालील कार्यवाही चुकीची व निष्प्रभ ठरते . 


आता त्याअर्थी , वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता मौजे- बोरीवली , ता . बोरीवली येथील स.क्र . ५०/४ न.भू.क्र . ३२० मधील 
क्षेत्राबाबत करण्यात आलेली नाजकधा कलम १० खालील संपादनाची कार्यवाही सदर आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु ) ५२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १३ , २०२१ / श्रावण २२ , शके १ ९ ४३ 
सबब , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २५ ऑगस्ट २००५ रोजी पृष्ठ क्र . ३ ९ वर प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करण्यात 
येत आहे . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गांव 


स.क्र . / न.भु.क्र . 


क्षेत्रफळ 


तालुका 
बोरीवली 


१ 


मुंबई उपनगर 


बोरीवली 


५०/४ 


१८८६.४० 


३२० 


एकूण 


१८८६.४० 


वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई , 
दिनांक २ ९ जुलै २०२१ . 


मिलिंद बोरीकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 

( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


